प्रतापगड किल्ला, मौजे रानआडगावगौंड, ता. 
महाबळेश्वर, जि. सातारा हे राज्य संरक्षित 
स्मारक म्हणून घोषित करणेबाबतचा अंतिम 
अधिसूचनेचा प्रस्ताव. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : रासंस्मा-२०२३/प्र.क्र.२३०/सां.का.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२४ 


शासन निर्णय :- 

प्रतापगड किल्ला मौजे-रानआडगावगौंड, ता.महाबळेश्वर, जि.सातारा हे राज्य संरक्षित स्मारक 
म्हणून घोषित करणेबाबत विहीत कार्यपध्दतीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याने व्यवस्थापक, शासकीय 
मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नी रोड, मुंबई यांना या शासन निर्णयाव्दारे निदेश देण्यात येत आहेत की, या 
निर्णयाची सोबतची अंतिम अधिसूचना मराठी व इंग्रजी भाषेत महाराष्ट्र शासन सर्वसाधारण राजपत्र 
भाग-४ मध्ये प्रसिध्द करावी व सदर अधिसूचनेच्या ३० प्रती प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई व संचालक, पुरातत्व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
पाठविण्यात याव्यात. 


०२. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांनी सदरहू अंतिम अधिसूचनेची प्रत 
स्मारकाजवळ ठळक ठिकाणी लावण्याची व्यवस्था करावी. 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२०१२२२३८२३२३ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुसार व नावाने ‘ 


NANDA MARUTI ®: 
RAUT re 


(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


. व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नी रोड, मुंबई Yoo ००४. 
. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई. 

. सहायक संचालक, पुरातत्व विभाग, पुणे. 

. विभागीय आयुक्त, पुणे. 

५. जिल्हाधिकारी, सातारा. 

६. जिल्हा कोषाधिकारी, सातारा. 

७. निवड नस्ती, सां.का.३ 


०८ “७ AD -5 


शासन निर्णय क्रमांकः रासंस्मा-२०२३/प्र.क्र.२३०/सां.का.३ 


अधिसूचना 

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ३२. 

दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२४. 
महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके : क्रमांक: रासंस्मा-२०२३.क्र.प्र/२३०.का.सां/?,- 
व पुराणवस्तुझास्त्र ज्याअर्थी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाची 
विषयक स्थळे व अवशेष शासकीय अधिसूचना क्र. रासंस्मा-२०२३/प्र.क्र.२३०/ 
अधिनियम, १९६० सां.का.३, दि.०६ फेब्रुवारी, २०२४ अन्वये महाराष्ट्र 


शासनाने यासोबत असलेल्या अनुसूचित निर्दिष्ट केलेले 
प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक संरक्षित स्मारक म्हणून 
घोषित करण्याचा शासनाचा इरादा असल्याची दोन 
महिन्यांची मुदत दिली होती; 

आणि ज्याअर्थी, असे स्मारक संरक्षित म्हणून 
घोषित करण्यासंबंधी शासनाकडे कोणत्याही हरकती 
आलेल्या नाहीत. 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व 
पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशोष अधिनियम, १९६० 
(सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १२) या 
अधिनियमाच्या HSA ४ च्या पोट-कलम (३) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र 
शासन याद्वारे उक्त प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक हे 
संरक्षित स्मारक असल्याचे जाहीर करत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासंस्मा-२०२३/प्र.क्र.२३०/सां.का.३ 


अनुसूची 

स्थान : मौजे रानआडवागौड, तालुका : महाबळेश्वर जिल्हा : सातारा. 

स्मारकाचे नांव प्रतापगड किल्ला 

मालकी महाराष्ट्र शासन, जिल्हा परिषद सातारा, खाजगी उदयनराजे 
महाराज भोसले व प्रतापसिंह महाराज, वनविभाग, सां. बां. 
विभाग, ग्रामपंचायत इ. 

तपशील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आज्ञेनुसार मोरोपंत पिंगळे 
यांच्या देखरेखीखाली प्रतापगडाचे बांधकाम इ.स. १६५६ मध्ये 
पार पडले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आदिलशाही सरदार 
अफजलखान याचा वध दि.१० नोव्हेंबर, १६५९ साली याच 
किल्ल्याच्या पायथ्याशी मोठ्या शिताफीने केला होता. 

संरक्षित करावयाच्या ८ हेक्टर ६४ आर 

स्मारकाचे क्षेत्रफळ 

संरक्षित करावयाचे एकूण संरक्षित करावयाचे क्षेत्रफळ : ८ हेक्टर ६४ आर 

एकूण क्षेत्रफळ 

(स्मारकासह) 

संरक्षित करावयाच्या पूर्व  : फॉरेस्ट सर्वे क्र.१ अ; 

क्षेत्राच्या चतु:सिमा पश्चिम : जिल्हा रायगडची सीमा; 


उत्तर : मौजे रानआडवागौड सर्वे क्र. 3; 
दक्षिण : फॉरेस्ट सर्वे क्र.१ अ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


NANDA MARUTI : 
RAUT 


(नंदा राऊत) 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासंस्मा-२०२३/प्र.क्र.२३०/सां.का.३ 


Maharashtra Ancient 
Monuments and 


Archaeological Sites and 
Remains Act, 1960 


NOTIFICATION 


Tourism and Cultural Affairs Department 
Mantralaya, Madam Cama Marg, 
Hutatma Rajguru Chowk, 

Mumbai — 400 032. 

Dated: 20" September 2024. 


No:rasansma2023 /C.R.230/Sanka3,- 

Whereas, by the Government 
Notification, No: rasansma 2023/C.R.230/ 
Sanka 3, dated the 06” February 2024, the 
Government of Maharashtra had given two 
months’ notice of its intention to declare the 
ancient and historical monument specified in the 
Schedule appended hereto to be a protected 
monument, as required by sub-section (1) of 
section 4 of the Maharashtra’ Ancient 
Monuments and Archaeological Sites and 
Remains Act, 1960 (Mah. XII of 1961); 

And whereas the Government has not 
received any objection to the making of such 
declaration; 

Now, therefore, in exercise of powers 
conferred by sub-section (3) of section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monuments and 
Archaeological Sites and Remains Act, 1960 
(Mah. XII of 1961), the Government of 
Maharashtra hereby declares that the said 
ancient and historical monument is a protected 
monument. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासंस्मा-२०२३/प्र.क्र.२३०/सां.का.३ 


SCHEDULE 

Locality: Ranaadvagaund, Taluka : Mahabaleshwar, District: Satara. 

Name of the Pratapgad Fort. 

monument to be 

protected 

Ownership Government of Maharashtra, Zilla Parishad Satara, Private 
Udayanraje Maharaj Bhosle, Pratapsingh Maharaj Bhosle, 
Forest Department, P.W.D. Department, Gram panchayat 
etc, 

Particulars As per the orders of Chhatrapati Shivaji Maharaj, the 


Area of the 
Monument to Be 
protected 


Total Area 
(including the 
monuments ) 
to be protected 


Boundaries 


construction of Pratapgad was completed in AD 1656 under 
the supervision of Moropant Pingle. Chhatrapati Shivaji 
Maharaj killed Adilshahi Sardar Afzal Khan on November 
10, 1659 at the base of this fort. 


8 Hectare 64 Are 


Total area = 8 Hectare 64 Are 


East : Forest Survay No. 1A; 

West : Boundary of Raigad district; 

North : Survay no. 3 mauje Ranaadvagaund; 
South : Forest survey 10.1 A. 


By order and in the name of the 
Governor of Maharashtra 


NANDA MARUTI 
RAUT 


(Nanda Raut) 
Deputy Secretary to Government 


पृष्ठ 4 पैकी ५ 


